सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागाचे 
बळकटीकरण अंतर्गत राज्यस्तरीय 
प्रशासनिक विभागातील ५ अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १२ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८३/आरोग्य-३, 
दि. १२/१०/२०२३ 
२) उपसंचालक (मौखिक आरोग्य) आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र. 
आसेआ/रामौआ/राज्यस्तरीय प्रशासनिक विभागातील ५ अस्थायी पदे/४२०/२०२४, दि. 
०९/०२/२०२४ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१ फेब्रुवारी,२०२४. 
शासन निर्णय : 


उपरोक्त क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील 
दंतचिकित्सा विभागाचे बळकटीकरण अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रशासनिक विभागातील संचालक स्तरावर सुरु 
करण्यात आलेल्या स्वतंत्र मौखिक आरोग्य कक्षातील ५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ या कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ 


संपुष्टात आळी आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार राज्यस्तरीय प्रशासनासाठी 
संचालक स्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या स्वतंत्र मौखिक आरोग्य कक्षातील ५ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाकरीता मंजूर असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा 


व सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


छासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३ 


मागणी क्रमांक- आर- 9, 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०-७ - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना- राज्य योजना अंतर्गत योजना 
(०६) (0१ = मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०२२६) 


४. BT Tea निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि.२१.०२.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आळी असली तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत 
आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी तातडीने 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान 
सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने 
वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा 
प्रस्ताव शासनास पाठवावा. तसेच यापुढे अस्थायी पदांना सुधारित आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची 
कार्यवाही तातडीने करावयाची आहे. त्यामुळे अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शहोवटची मुदतवाढ समजण्यात 
यावी व त्यानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११३२८४५३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP ९५६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431 
446ae8333ab89578925b2d77d3806165d 
bd487, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AAG6ESEA1AAA 


99D244C6C2A5F135097E5C07486A35D4 
23835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 
Date: 2024.03.12 15:58:43 +05'30' 


(क.प्र.पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा PASH, WSS आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (आस्थापन), मुंबई. 

६. उप संचालक, मौखिक आरोग्य कार्यक्रम. 

७. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प). 
९. निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३ 


झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक- अपदे २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३, 
दिनांक-१२ मार्च, २०२४ चे सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर व वेतन Alera अस्थायी 

पदांची 

संख्या 
शि उपसंचाळक (मौखिक आरोग्य  एस-२५ (७८८००-२०९२००) हवि 

कार्यक्रम) 

२ | सहायक संचाळक एस-२३ (६७७००-२०८७००) शिंग 
३ | सांख्यिकी सहायक एस-१३ (३५४००-११२४००) शिव 
४ | कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) nwa 
५ | सहायक, गट-ड एस-१ (१५०००-४७६००) शिश 
एकूण ५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


